RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक ५८ ( २ ) ] 


शुक्रवार , मे ६, २०१६ / वैशाख १६ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १३ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


अ.क्र . 


गृह विभाग (विशेष ) 
मंत्रालय, मुंबई, दिनांक १४ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१. 

क्रमांक डीआयएस. ० ९ १० / प्र.क्र . ४३४ / वि. शा.-१ ब. - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ च्या तरतुदींअंतर्गत ध्वनी प्रदुषणनियंत्रणाकरिता 
खालील अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे : 
क्षेत्र कार्यकक्षा 

अधिकाऱ्याचे पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस 

सर्व पोलीस स्टेशन क्षेत्र . संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक 
आयुक्तालयाची क्षेत्रे. 

दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी. 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पोलीस सर्व पोलीस स्टेशन क्षेत्र . संबंधित पोलीस स्टेशनच्या पोलीस निरीक्षक दर्जापेक्षा 
आयुक्तालये वगळून सर्व जिल्हा 

कमी नसलेला अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशनचा 
क्षेत्रे . 

प्रभारी अधिकारी. 
पोलीस महासंचालक, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व जिल्हादंडाधिकारी आणि सर्व पोलीस अधीक्षक यांना सूचना देण्यात येत आहेत की , त्यांनी 
वरील सर्व प्राधिकाऱ्यांची नावे, पत्ते व इतर तपशिलाबाबत स्थानिक वृत्तपत्रे, स्थानिक केबल नेटवर्क , त्यांच्या संकेतस्थळावर तसेच जिल्हाधिकारी 
व संबंधित महानगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धी देण्यात यावी. त्यांना अशाही सूचना देण्यात येत आहेत की , वरील 
प्राधिकाऱ्यांची नावे सर्व महानगरपालिका/ नगर परिषदा यांच्या वॉर्ड कार्यालयामधील सूचना फलकांवर स्पष्टपणेदिसेल अशा पद्धतीने दर्शविण्यात 


१ 


२ 


याव्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ज . सोवितकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१३९ -१ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, मे ६, २०१६ / वैशाख १६, शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT (SPECIAL ) 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 14th July 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT, 1951. 

No. DIS 0910 /C.R . 434 /SPL - 1B . — Under the provisions of the Maharashtra Police Act, 1951, 
the following officers are declared as authorities for the purpose of control of Noise Pollution : 
Sr. No. Area 

Jurisdiction 

Designation of the Officer 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 


All Police Commissionerate 
areas in the State of 
Maharashtra . 


Every Police 
station area . 


The officer not below the rank of 
Inspector of the respective police 
station . 


2 


All District areas other 
than Police Commissionerate 


Every Police 
station area . 


The officer not below the rank of 
Inspector of the respective police 
Station or the officer in charge of 
the Police Station . 


areas . 


The Director General of Police , all Commissioners of Police , all District Magistrates and all 
Superintendents of Police are instructed to publish the names , addresses and other details of the 
above authorities under their respective control for the respective areas ; give wide publicity in 
the local newspapers, on local cable networks and on their respective websites and the website 
of the District Collectors, concerned Municipal Corporations and Municipal Councils . They are 
also instructed to make sure that the names of the above Authorities are displayed on the notice 
board of all Ward Offices of all Municipal Corporations/Municipal Councils. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. J. SOVITKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


